शिक्षणखात्याचा मंजुरीचा क्रमांक : पपम- १०० (मभा) (१)-ह: दि २० मे १९६८ 


वालभारती 
॥९/२ 114 


मराठी पुरतक पहिले 
ठर. 


१९७१ 


महाराष्ट्र राज्य पाठ्य-पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ 
पुणे 


(8 महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती ब अश्यासक्रम संशोधन मंडळ 


महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाकडे या पुस्तकाचे 
सर्व हक्क राहतील. या पुस्तकातील कोणताही भाग संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
पाठ्यपुस्तक निर्मिती ब अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ यांच्या लेखी परवानगीशिवाय 


उद्‌ंघृत करता येणार नाही. 


शासनमान्य अभ्यासक्रमानुसार चांगल्या पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती व्हावी, या 
उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाची स्थापना 
झालेली आहे. मंडळाने इयत्ता १ ते ७ पर्यंतच्या विविध विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या 
निर्मितीचा कार्यक्रम आखलेला असून सदर पाठ्यपुस्तक त्यानुसार तयार केले आहे. ते 
तयार करताना शिक्षक, शिक्षणशास्त्रज़ आणि विविध शिक्षणसंस्था यांनी पाठविलेल्या 
सूचनांचा काळजीपूर्वक विचार करण्यात आला असून ते अधिकाधिक निर्दोष कसे करता 
येईल याकडे लक्ष पुरविण्यात आले आहे. 

भारत सरकारने मान्य केलेल्या व महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारलेल्या देवनागरी 
लिपीतील सुधारणा व जोडाक्षरपद्धती यांचा या पुस्तकाच्या मुद्रगात अवलंब केला 


पुणेः संचालक 
दि. : २८ एप्रिल, १९६८ महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती 
वैशाख ९, १८९० व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ 


प्रथमावृत्ती : १९६८ 
पुनर्मुद्रण : १९७० ,१९७१ 


उषा प्रिंटर्स, तुल्क रोड, कुलाबा, मुंबई १ ( भारत ) येथे छापले. 


१७"%>"१>"१>'१>५१> "१७ "१७५१४५१५५१" १७< ५६-३३ 


प्रतिज्ञा 


भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे 
बांधव आहेत. 


माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. माझ्या देशातल्या 
समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला 
अभिमान आहे. त्या परंपरांचा पाईक होण्याची पात्रता 
माझ्या अंगी यावी म्हणून मी संदेव प्रयत्न करीन 


मी माझ्या पालकांचा, गुरूजनांचा आणि वडील 
घाऱ्या की माणसांचा मान ठेवीन आणि प्रत्येकाशी 
सौजन्याने वागेन. 


माझा देश आणि माझे देशबांधव यांच्याशी निष्ठा 
राखण्याची मी प्रतिज्ञा करतो. त्यांचे कल्याण आणि 
त्यांची समृद्धी ह्यातच माझे सौख्य सामावले आहे. 


१>५१>१>५१>५१०५१०५१० ११० ००५१००७५०००१>५१००१>५००>५१>०>०० 


१-6: .-- शा. आ. क--पा "या: 


/” 0 6 ८0 पॉ. ८ १७ 2७.७ 


अनुक्रमणिका 


ने % ४७. ल्क 7 0८. ५०४. »/७.. 


, पेरूची फोड 

. गावाची फुलबाग 
. सूर्योदय 

. देव 

. मी कोण? 

* झुक झुक झुक 
२६. शूर शिपाई 

, गांधीजी 

. आनंदाने नाचू या 
, आमची आजी 

, माझ्या या ओटीवर 
. लबाड कोल्हा 

. बाहुली 

३ . वाघोबाची फजिती 


ह की आह क 2 द हँ: 


२. कमळ आण 


बबन, कमळ बघ. 
छगन, कमळ बघ. 


बबन छगन जगन आण 


४. बदक 
कमल, बदक बघ. 
गणपत, बदक बघ. 
जगन, पळ. बदक पकड 


कमत बदक गणपत पळ पकड 


य. ग. 


_ ४. गाय 
सरत, गाय बघ. 
भरत, गाय बघ. 
अमर, गवत आण. 
छगन, गवत घाल. 
गवत आणा. गवत घाला. 
अमर भरत सरल गवत 
गाय घाल घाला. आणा _ हा. 


हरण बघा हरण. छान छान हरण. 
उमर, चल. हरण धर. शरद, गवत आण. 
हरणाला गवत घाल. 


उमर अचल धर शारदु हरण 
छान बघा हरणाला 


बाळ बघा. बाळाचा पाळणा बघा. 
आई, दाखव ना मला वाळ. 
हात मऊ. पाय मऊ. 
नाक लहान. कान लहान. 
इवत्तासा बाळ. छान छान वाळ. 


पायात वाळा. 


इवलासा कान छान 
पाळणा पायात बाळ 


ल्क: 70: ती 
"हेर "यम - दीर 
क आ केक व व्या 


दाखव नाक ॒ पाय 


मऊ 


व र हळ क खर ह... 
। र्‍ पा शं स्यू ह 
हि ह » ३3 नी 1] 


मला बाळा 


हन व र | 


* बाळ गाय पायस कान धार रान चारा पाज घाल 
० घर नळ घागर भर उचल आण बाग 


21 


८, वाफा 
शरद, झटकन्‌ ऊठ. 
दशरथ, हसन, उठा. 
ही जागा साफ करा. 
ही जागा खणा. 
मग वाफा तयार करा. 
शरद, खत घाल. 
दशरथ, बी टाक. 
हसन, झारी आण. 
_ पाणी आणा. पाणी घाला. 


_ खत झटकन दशरथ हसन | 
उठा करा जागा टाक साफ बाफा तयार | 
झारी ही “| 
कह. त हा. 

८ | 


उठता 
खाऊ 


९, मनीमाउ 


मनीमाऊ, मनीमाऊ. 

नेहमीच तुला हवा खाऊ. 
बसता उठता गुरूगुरू, 

मियाव मियाव सदा सुरू. 

गुपचुप गुपचुप घरात येशी. 
दही दूध खाऊन जाशी. 

टिपूला पाहून पळून जाशी. 

अशी ग कशी तू वाघाची मावशी 
गुपचुप गुरूगुरू सुरू 

माऊ तू दृध टिपूला पाहन पळून 


कट तका 


ह ची ज्र हू ४ | ग हह” जॉ 
॥॥॥७॥ 1 जा 
| ॥ १. न्या ४ व) 
1 1 1 1, हि, /; 
ऱ्या त्र्य 


५] ॥॥॥॥ 


एकनाथ, हा आमचा मळा. 
ही आमची नवी विहीर. 
१० 


हा माझा दादा. 
ही माझी वहिनी. 

बाबा आणि दादा काम करतात. 

ऐन दुपारींही काम करतात. 

आई आणि वहिनी भाजी काढतात- 
पडवळ, पालक, गाजर, काकडी, 

चुका, चाकवत, चवळी, मिरची. 

बाबा बाजारात भाजी विकतात 
आमचा मळा हिरवागार. 
भाजी आमची ताजी फार. 


एकनाथ एन नवी काकडी चवळी भाजी मळा 
आमची माझी मिरची वहिनी विहीर हिरवागार 
चुका दुपारी आणि विकतात 


११, साफ साफ 
हात दाखव. पाय दाखव. 
हातपाय धू. हातपाय पूस. 
दात घास. दात धू. 
नख बघू. कान बघू. 
नख काढ. कान पूस. 
हात साफ- पाय साफ. 
अंग धू. अंग पूस. 
धुऊन पुसून साफ साफ. 
साफ झाले नाककान. 
सारे कसे छान छान. 


बघू धू पूस धुऊन पुसून कसे झाले सारे 


र; न ज 
केळे 9» 


१२. टेकडीवरील देऊळ 
ती पाहा टेकडी. 
रेकडीजवळ ओढा आहे. 
टेकडीवर एक देऊळ आहे. 
देऊळ रामाचे आहे. देऊळ छान आहे. 
देवळाला जायला वाट आहे. 

वाट वाकडीतिकडी आहे. 

सकाळची वेळ, छान गार हवा. 

रामाला जाऊन पान -फूल वाहा. 

एक आहे रामाचे टेकडीवर देवळाला वेळ ओढा 


१२ 


भु | शा ना ० “ 


७» टेकडी इथे झाडी झरा ओढा देऊळ मुले 
इकडे फराळ डबा झुणका भाकर भात दुर्ह 
लाडू पोळी भाजी चटणी लोणचे | 

७ दिवाळी पणती भाऊबीज भाऊ बहीण टोपी 
पाट ताट ओवाळणी खण रूपया | 

७» मी नाव की हात पाय डोळे कांन नाक पोषाख 
हणे धावणे वडील शाळा गुरुजी 


१४ 


१४. पोपट 
पोपटा, पोपटा, 


बोलतोस गोड, १. 
पण झालास रोड. १0111 

भाऊ, भाऊ, | ढे 
बोलतोस गोड, ण 
देतोस फोड, 1 र) य ॥॥॥ 


दार उघड आणि मला सोड. 
भाऊ, भाऊ. स 

रानात जाईन, 

फळे खाईन, वि 

डहाळीवर बसून झोके घेईन. 


गोड झोके देतोस पोपट 

फोड बोलतोस रोड सोड 

उघड जाईन पेरूची | 
१५ 


पहाट झाली. भैरू उठला. 
बेल सोडले. ओत घेतले. 
शेतात जाऊन ओत धरले. 
दुपार झाली. ओत सोडले. 
बैलांना वेरण घातली. 
बेलांना पाणी पाजले. 


१६ 


_ जवळच एक झाड होते. 

बेल झाडाखाली बसले. 

भेरूने भाकरी काढली - 
झुणका, भाकरी, केरीचे लोणचे. 
भेरू झाडाखाली बसला. आवडीने जेवला. 
भेरूने परत ओत धरले. 
दिवस मावळला. ओत सोडले. 
ओत घेऊन तो घरी गेला. 


केरीचे बैल भैरू बैरण लोणचे 


शेतात उठला जाऊन 


क 


१६. अंगतपंगत 
चंपाने आणली कांदा-भाकर. 
गंगूने आणली दही-साखर. 
चटणी, लोणचे कुंदाचे. 

भात, पिठले शंकरचे. 

वरण, तूप पांडूचे. 

केळी, आंबे सुभाषचे. 
झाडाखाली पंगत बसली. | 
अंगतपंगत छान जमली. 
अंगतपंगत गंगूने चंपाने शंकरचे आंबे | 
___ कांदा कुंदाचे खुभाषचे वरण तूप | 


१७. आमचे घर 


पाहा आमचे घर. 
आमचे घर कोलारू आहे 
हे अंगण, हा ओटा. 
ही बाबांची बेठक 

हे सैपाकघर. 

झोपायची खोली. 

मधे हा चौक आहे. 

चौकात होद आहे. होद खूप मोठा आहे. 


पलीकडे गोठा आहे. 

हे आमचे बेल. 

हा हैबती, हा दोलती. 

हेबती, दोलती औत ओढतात. 
कधी गाडी ओढतात. 

कधी मोटही ओढतात. 

हे समोर मोठे मेदान आहे. 
चला, मैदानावर जाऊ. 

विटीदांडू खेळू. लंगडी खेळू. 
हसू, खेळू, मोज करू. 


अंगण विटीदांडू लंगडी | 
ब्रेठके बैत्न मैदानावर सैपाकघर हैबती 
ओटा ओढतात 


औत कौलारू चोक दौलती मोज होद 


२० च 


अआइईउऊएऐओओअंअःक्र 
क्हग धं हे. "चं जवले 
२ व. द. दे. ण (ति कवि ्केन 
प... बे. म मर पेत लत 
श ष स हळक्षज्र 


अक्ष पक्षी यज्ञ ज्ञानदेव क्रषी क्रतू 


अ आ इ. ह उ ऊए ऐ ओ ओ अं अः 
७ कका सल अ त्य रन त जा क 
ककाकिकी कुकूकेकेको कौ क॑ कः 
७ लेखन उषा कागद दौत शाई लेखणी अक्षर सुरेख वळणदार 
दाढा मामा पाकीट तिकीट पेठी चिकटवणे लिहिणे 
७ पतंग काराद रंगीत कामटी शेपटी दोरा मांजा रीळ मैदान 
तयार उडवणे उंच आकाश घार ढील आओढ॒ करणे 
७ गाव शाळा ब्राजार पाटील गुरुजी दुकाने तलाठी नदी पाणवठा 
विहीर मळ शेते पार बड निच निंब खाऊ 
७ शाळा ओटा मैदान खोली फळा बाक टेबल केरसुणी टोपली 
कचरा केर साफसफाई 
२१ 


माधव 


आहे 


माधव 
सुधा 


क 
क्क 


म 


१९. पेरूची फोड 


“ पेरू घ्या पेरू, तीस पैशांना तीन पेरू. 
ताजे ताजे पेरू. गोड गोड पेरू. ” 
आई, पेरू घेतेस ? चांगले ताजे दिसतात. 

: हाक मार पेखरूवाल्याला. तीस पैसे दे. 


तीन चांगले पेरू निवडून घे. 
सुधा, उषा, या. माधव, पेरू आण. 
मी चिरून देते. 
पेरू किती छान आहे ! 
पेरू किती गोड आहे ! 
२२ 


आईई 
उषा 
आई 
उषा 
सुधा 
माधव 


आहे 


के वक 


क॑ के क कक 


कु. म् 


माधव : 
सुधा 
उषा 


क जे 


वक क 


: उषा, तूखा ना ग पेरू. 


पण आई, तुला ग पेरू ? 


: तिघांना तीन पेरू दिले. मला नको. 


आह, माझ्या दोन फोडी तू घे. 
माझ्याही दोन फोडी घे. 
माझ्या पण दोन फोडी घे. 


: वा! माझ्याजवळ तर खूप फोडी झाल्या. 


ही घ्या आणखी एकेक फोड. 

माझा पेरू किती गोड लागला ! 

माझा तर फारच गोड होता ! 

पण मी सांगू ? आईची फोड फारच गोड ! 
पेख्ची फोड लागली गोड. 

आईची फोड तर फारच गोड ! 


घ॒:यचन्ध्य घ्या 


झ4:-य>झ्य माझ्या 
ल्‌ -- य ल्य पेरूवाल्याला 


२०, गावाची फुलबाग 


ही आमच्या गावाची फुलबाग आहे. 

बागेत फुलझाडे आणि वेली आहेत. 

झाडांवर, वेलींवर खूप फुले आहेत--- 
जाईची आणि जुईची, 
चमेलीची आणि गुलाबाची, 
पारिजातकाची आणि चाफ्याची. 

इकडे फुले, तिकडे फुले, 

सगळीकडे फुलेच फुले 
लाल, केशरी, पिवळी, पांढरी, 
रंगीबेरंगी, सुरेख आणि वासाची, 
नाजूक, सुंदर, फुलले! 

बागेत वारा सहज शिरतो. 

सुवास फुलांचा घेऊन जातो. 


इकडे जातो, तिकडे जातो. 
गावात सुवास पसरून देतो. 
आमच्या गावात येऊन जा. 
सुवास फुलांचा घेऊन जा. 
च॒।यऱच्य आमच्या फू -- य>फ्य चाफ्याची 


२५ 


२२. देव 

देवा तुझे डड 

वा तुः किती म 
हजी अ य 
न यय देतो 
व क्य 
दुणे सुंद्र द नय 
सुंदर ही झाडे सुंदर ् 

पाखरे 


किती गोड बरे 
डबं 
र -न् गाणे गाती 
तशी हक | 
र आम्ही मुले देवा कही 


->ग, ह. पाटील 


पू - रऱप्र प्रकाश 
[५ रन्प्र प्रकाश 
ण॒यऱ्पण्य मक | 
भपक दू-रन्द्र चंद्र 
मह र 
न्म्ह॒ आम्ही 
२७ न 


सर सर झाडावर 

झर झर खाली. 
घराच्या कोलांबर 
कौलांवरून अंगणात. 


ही पाहा खार. 

काय तिची धावपळ ! 

किती तिची चपळाई ! 

तिच्याशी खेळा छापापाणी. 

पाहा बरे, हाती लागते का? 
खारुताई, खारुताई, थांबतात का ? 
बा! आता जेवायला बसलात का ? 
शेंगांचा फराळ आवडतो, नाही का? 


बा रे तुमची बैठक ! आणि शेपटीची ऐट ! 


२८ 


* खार 


कुरकुर कुरकुर खाता. 
सुरसुर सुरतुर पळता 

चक्‌चक्‌ चक्‌चक्‌ बोलता. 
टकमक टकमक बघता. 

या की, आमच्याशी खेळायला. 
धाबायला नि पळायला. 
तुमची आमची दोस्ती, 

खूप करू मस्ती. 


२४. मी कोण ६) 
द्र 


लाकूड कापतो, लाकूड तासतो, 
औत, गाडी करून देतो. 
मी कोण? 


लाल लोखंड, खाली 
वरून मारतो घण दणाद 
मी कोण ? 


दागदागिने करून देतो. 
मी कोण ? 


२१० 


विटा घेतो, चुना घेतो, 
घरे, विहिरी बांधून देतो. 
मी कोण ? 


6.7 


ही 


कोरे कापड घेऊन जातो, 
सद्रे, झबली शिवून देतो. 
मी कोण ? 


चामडे घेतो, खृप कमावतो, 
मोटा करून देतो. 
मी कोण | 


शेत नांगरतो, पीक काढतो, 
कष्ट करून खायला देतो. 
मी कोण ? 

पू--टन्ष्ट कष्ट 


२५. झुक झुक झुक्‌ 
गाडी आली गाडी आली -झुक्‌ झुक झुक 
शीट कशी वाजे बघा-कुक॒ कुक कुक 

इंजिनाचा धूर निघे-भक्‌ भक्‌ भक्‌ 
चाके पाहू तपासून -ठक्‌ ठक ठक्‌ 
जायाचे का दूर कोठे -भूर भ्र भूर 
कोठेही जा नेऊ तेथे -दूर दूर दूर 
गाडीमधे बसा चला-पटू पट्‌ पट्‌ 
सामानही ठेवा सारे -चट्‌ चट्‌ चट्‌ 
तिकिटाचे पैसे काढा- छन छन्‌ छन्‌ 
गाडीची ही घंटा बाजे-घण्‌ घण्‌ घण्‌ 
नका बघू डोकावून -शुक शुक्‌ शुक्‌ 
गाडी आता निघालीच-झुक्‌ झुक झुक्‌. 


व्य क र पवी ह. ७ क्क टु कणी ह 
अ... कल... 
कत . नी मी 
१ | ण टि (लट | ी. 
0१089 


क २६. शूर शिपाई 
मी शूर शिपाई आहे 


हा पाहा माझा पोशाख. 
खाकी सदरा. खाकी विजार. 
खाकी टोपी, काळा वूट. 

मी ऐटीत चालतो. 

खाड खाडू खाड ! 


'मी शूर शिपाई आहे. 
मी चोराला भीत नाही. 
मी वाघाला भीत नाही. 
ही पाहा माझी बंदृक. 
मी बंदूक खांद्यावर ठेवतो. 
मी ऐटीत चालतो. 
खाड खाड खाड ! 
३३ 


आई, मी शूर शिपाई आहे. न्य 
मला पुष्कळ सोबती आहेत. | 
आम्ही कबाईत करतो 
मी सगळ्यांचा पुढारी होतो. 
मी सगळ्यांना हुकूम सोडतो. 
आम्ही लुट॒पुटूची लढाई करतो. 
आम्ही बंदूक उडवतो, 
ठो, ठो, ठो! 
आम्ही शूर शिपाई आहोत. 
आम्ही चालताना गाणे म्हणतो, 
“ आम्ही सारे शूर शिपाई, 
देशासाठी करू लढाई.” 


दू - य ढ्य खांद्यावर सा. ती. 2... 
ढृ--य>ळ्य सगळ्यांना 


२७. गांधीजी 


हे आपले गांधीजी. 

किती साधे दिसतात ते! 

गांधीजी पहाटे लवकर. उठत. 

देवाची प्रार्थना करीत. 

खूप खृप काम करीत. 

दिवसभर त्यांचे काम चालूच असे. 
३१५ 


गांधीजी झोपडीत राहात. 
ते द्ररोज सूत कातीत. 
स्वतः तयार केलेले कापड वापरीत. 
ते नेहमी स्वच्छ राहात. नेहमी खरे बोलत. 
गांधीजींना मुले फार आवडत. 
ते मुलांचे बापू होते 
:_ ते सर्वांचेच बापू होते. 


बंदून करु या गांधीजींना 
“ गांधीजीकी जय ” बोला. 


बाग चिमुकत्नी 
फुले उमलत्नी 
सुंदर फुलली 
फुलांसारखे होऊ या 
फुलांभोवती नाचू या ॥ 
फुत्नांभोबती 
भुंगे फिरती 
गाणी गाती 
तसेच आपण गाऊ या 
ताल धरोनी नाचू या ॥ 
आभाळाचे 
तऱ्हेतऱ्हेचे 
रंग मजेचे 
चला चला रे पाहू या 
आनंदाने नाचू या ॥ 


'र्‌- हन्र्‍ह तऱ्हेतऱ्हेचे 


२९, आमची आजी 


आमची आजी आम्हांला फार आवडते. ती फार चांगली 
आहे! 

दादा रागावला, की आम्ही जातो आजीकडे. ताईने 
मारले, की आजी आम्हांला जवळ घेते. आमचे डोळे पुसते. 
खडीसाखर देते. मग आम्ही हसू लागतो. 


भूक लागली, की जावे आजीकडे. ती पोळीचा गोड 
गोड लाडू करून देते. आमची आजी आम्हांला फार आवडते. 


२९ 


माझ्या सदर्‍याला ती गुंड्या शिवून देते. यमूलला परकर 
पोलके नेसवून देते. आजी सर्वांचे काम करते. 
कोणी खेळायला नसले की आजीजवळ जातो. आजी 
गमतीच्या गोष्टी सांगते. आमची आजी आम्हांला फार आवडते. 
झोप आली, की जाऊन झोपतो आजीजवळ. मग 
गोड गोड गाणे म्हणते - | 
आंब्याची आंबराई । आल्या गेल्याला सावली । 
तुझ्या आजाने लावली । बाळराजा ॥ 


गाणे ऐकता ऐकता झोप लागते. 
अशी आहे आमची आजी. किती मायाळू ! किती चांगली ! 
इ--य>ढ्य गुंड्या बृ-य*ब्य आंब्याची 


मोर येतो नि लांडोर येते, 
थय थय थुई थुई नाचून जाते-नाचून जाते. 
,२, 
माझ्या या हौदावर 
कोण कोण येते-कोण कोण येते? 
चिमणी येते नि कावळा येतो 
बुडबुड गंगे न्हाऊन जातो - न्हाऊन जातो 
होला येतो नि पारवा येता, 
थैबर्थब पाणी पिऊन जातो -पिऊन जातो. 
४२१ 


मैना येते नि पोपट येतो, 
पाणी उडवून खेळून जातो- खेळून जातो. 
मोर येतो नि लांडोर येते, 
थुई थुई थुई थुई नाचून जाते-नाचून जाते. 
दै. 
माझ्या या बागेत | 
कोण कोण येते-कोण कोण येते! 
चिमणी येते नि कावळा येतो, 
इकडे तिकडे उडून जातो -उडून जातो. 


 भैना येते नि पोपट येतो स 
पेरू,डाळिंब खाऊन जातो -खाश न्‌ ज़ 
येतो ऩि_लांडोर र 


| क न | थं र उ टे र ना ऱच्ना ' ग लवत 
३१. लबाड कोल्हा 


एक कोंबडीचे पिलू होते. ते झाडाखाली दाणे टिपीत होते 
इतक्यात थोडा वारा आला. झाडाची पाने हालत्ती. एक पान 
खाली पडले. ते पडले नेमके पित्ताच्या पाठीवर. पिल्लाने बर 
पाहिले. त्याला वाटले, आभाळ पडले. ते घाबरून पळत सुटले. 

पळता पळता त्याला भेटला एक ससा. त्याने विचारले. 
“अरे, असा पळतोस का?” 

पिल म्हणाले, “ पळा, पळा ! जीव वाचवा. आभाळ खाली 
पडत आहे. त्याचा एक तुकडा माझ्या पाठीवर पडला. ” 

ससा घाबरला. तोही त्याच्याबरोबर पळू लागला. 

ते दोघे पळत होते. समोरून एक बदक येत होते. त्याने 
विचारले, “ सशा, सशा, काय झाले तुला ? पळतोस का असा ! ” 
ससा काही थांबला नाही. तो म्हणाला, “बदकबुवा! पळा, 
पळा ! 'थबकत थबकत चात्ू नका. वरून आभाळ पडत आहे. ” 


४२ 


बदक बिचारे घाबरले. त्यांच्याबरोबर पळू लागले. वाटेत एक 
त्ांडोर नाचत होती. बदक म्हणाले, “ ए नाचणबाई, पुरे कर 
नाचणे. आभाळ खाली पडत आहे. ” 

लांडोर पण घाबरली. तीही लागली पळायला. ते चौघेजण 
पळत होते. ' आभाळ पडले, आभाळ पडले, असे सारखे 
ओरडत होते. | 

समोरून आला एक कोल्हा. त्याने हे ऐकले. तो होता लबाड. 
मनात म्हणाला, “ बरी सापडली शिकार '. तो समोर गेला 
आणि त्यांना म्हणाला, “ घाबरू नका. चला सारे माझ्या घरात. 
माझे घर आहे जमिनीत. आभाळ पडले तरी ते राहील वरच. ” 
लांडोर, बदक, ससा व पिल्लू हे सवे कोल्ह्याच्या बिळात आले. 
कोल्हा म्हणाला, “ आता राहा इथंच. वर ज्ञाल तर आभाळ 
पडेल. 

चौघांपेकी कोणीच कधी वर आले नाही! 

लू-हऱ्ल्ह कोल्हा कू*य-क्र्य इतक्‍यात 
ल्‌-हृ--य>ह्च कोल्ह्याच्या | 


टु ३२, बाहुली 

या बाड या, | 
बघा बघा कशी माझी बसत्ती बया ! 

ऐकू न येते. 


हळूहळू अशी माझी छबी बोलते. 
डोळे फिरविते. 

टुलूटुलू कशी माझी सोनी बघते. 
बघा बघा ते, 

गुलूगुत्तू गालातच कशी हसते 
मला वाटते, 

हित्ता बाई सारे काही सारे कळते ! 
सदा खेळते. 

कधी हट्ट धरुन न मागे भलते. 
शहाणी कशी ! 

साडी चोळी नवी ठेवी जशीच्या तशी. 


दू-- ट>दूट हढट 
४५ 


(वाघ पिंजऱ्यात येरझारा घालीत आहे. समोरून मोळीवाला येतो.) 

बाघ : मोळीवालेदादा, अहो मोळीवालेदादा. म 

दया करा. मला पिंजर्‍यातून सोडवा. 

मोळीवाला : कोण ? पिंजऱ्यातला वाघ. वाघोबा, अहो 
कसे या पिंजऱ्यात अडकलात ? 

वाघ : काय सांगू दादा. पारध्याच्या जाळ्यात सापडत 

होते हरिण. मला त्याची कीव आली. त्याला 

वाचवण्यासाठी मी झेप घेतली आणि मीच 


सापडलो जाळ्यात. पारघ्याने मग मला पिंजर्‍यात 
“कोंडून ठेवले 
मोळीवाला : असे ? बरे. मग, मी काय तुम्हांला पिंजर्‍यात 


सोडवू म्हणता ! , 
वाघ : होय दादा. मी हरणावर दया केली, तशी तुम्ही 
| माझ्यावर करा. 
मोळीवाला : ते खरे. पण तुम्ही आहात वाघोबा. पिंजर्‍यातून 

सुटलात की आमचाच कराल चट्टांमट्टा . नक 

रे बाबा ! 
४६ 


झन मक शं - 
क: . गम 


११० ॥॥॥॥ 

> 

1 (1 | 
७. 


ण दळी. ही १4. ७७ 
|. शू ॥ ॥-ऊ-. क री 
। रया | | | र कोल शि १ 
"| ॥। । छे ]) 
€ | । 
| 


बाघ : असे हो काय करता दादा ! मी केलेल्या दयेचे 
हेच का 0 माझ्यावर विश्‍वास ठेवा. मी 
तुमच्या पाया पडतो. 

मोळीवाला : अरेरे! बाघोबा काय ही तुमची दशा! थांबा हं. 
हे पाहा, मी दार उघडले. चला. या आता . 
बाहेर. ी 

बाघ : (बाहेर येऊन) दादा, मी तुमचे उपकार जन्मभर 
विसरणार नाही. चला ओढ्यावर. मला फार तहान 
लागली आहे. मी पाणी पितो. मग तुमची मोळी 
तुमच्या घरी पोचवतो. 

मोळीवाला : हा पाहा ओढा. प्या वाघोबा पाणी. किती गोड 
आहे या ओढ्याचे पाणी ! 

वाघ : गोड तर खरेच. आता मला हुशारी आली. 
पण दादा, मला फार भूक लागली हो. येथे तर 
खायला काहीच नाही. तुम्हीच तेवढे आहात. 
मी तुम्हालाच खातो. दुसरे काय करणार . 

४9 


मोळीवात्ना : वाहवा रे वाहवा ! खासा न्याय ! मी तुमच्यावर 
उपकार केले त्याचे हे फळ होय? ते काही नाही. 
याचा न्याय झालाच पाहिजे 
[२] 


(समोरून लपतछपत एक कोल्हा जातो. त्याला पाहात...) 


मोळीवाता : अहो कोल्होबा, जरा इकडे या. 
कोल्हा : काय दादा! 
मोळीवाला : हे बघा, मी या वाघाला पिजऱ्यातून सोडवले. | | 


हा म्हणतो की तुलाच खातो. तुम्हीच न्याय करा. 
वाघ  : होय कोल्होबा, तुम्हीच करा आमचा न्याय. माझे 
यात काय चुकले, हेच मला कळत नाही. 
कोल्हा : पण तुम्ही पिंजर्‍यात कसे अडकलात, हे मला 
कळत नाही. चला आपण पिंजर्‍याजवळ जाऊ. 
तेथ्रेच न्याय करू. चला 


(8 ७" 1// १5 ॥। | 


क ष्‌ 
..) : ताड क. 
रग; १. व. 
। प || 
111१ 
र: - | 
क "क, 
| 
मड 
क 
ी.. -. 


ये इ. के) त हळ ७००2 ७०. 
ह टक च. 6. ळा, ह. 
लि कर्ल ५ क्य 
हे हि. सिक णक 


मै | श्. 
गि हाह आ 


वाघ : हा पाहा पिजरा. 

कोल्हा  : एवढासा तर पिंजरा ! त्यात तुम्ही कसे अडकलात? 
मला पिंजऱ्यात शिरून दाखवा पाहू. 

बाघ : (पिंजऱ्यात शिरून) हे काय! असा शिरलो मी 
पिंजऱ्यात. 

कोल्हा : ते ठीक झाले. पण पिंजर्‍्याचे दार तर उघडेच 
आहे. ते तेव्हा बंद असेल, नाही का? 

॥मोळीवाला : होय ना. तेव्हा दार बंदच होते. 

कोल्हा !: कसे! दादा, तुम्ही दार बंद करून दाखवा पाहू. 

मोळीवात्ा : (दार बंद करीत) हे असे दार बंद होते. होय ना 

वाघोबा ? 

दादा, आता काय विचारता त्याला ? वाघोबा, 

बसा आता पिजऱर्‍्यातच आराम करीत! आम्ही 

जातो. झाला आमचा न्याय. चला दादा. बरे 

आहे वाघोबा. राम राम! 


जु 
रि 


त्‌ (वाघ रागाने डरकाळी फोडतो.) 
| जन्मभर प्य 
नु$-मरन्म न्मभर पू--यऱ्प्य प्या 
| दू-य>.ढ्य ओढ्यावर न॒।य>न्य न्याय 
०९ 


- . 2३४. गाणी | 
; चांदोमामा | 


चांदोमामा चांदोमामा हसतोस का? 
ढगामागे जाऊन लपतोस का? 
हळूच ढगामागून बघतोस का ? 
लपालपी छपाछपी खेळतोस का? 
चांदोमामा चांदोमामा रुसतोस का ? 
एक दिवस दुडी मारून बसतोस का? 
काळा काळा अंधार करतोस का! 
थकून भागून निजतोस का?! 


तुला देऊ पैसा 
पेसा झाला खोटा 
पाऊस आला मोठा ॥ १ ॥ 


पाऊस पडला झिम्‌ झिम्‌ झिम्‌ 
अंगण झाले ओले चिंब 
पाऊस पडला मुसळधार 
रान झाले हिरवेगार ॥ २॥ 
येग ये ग सरी 
माझे मडके भरी 
सर आली धावून 
मडके गेले वाहून ॥ ३॥ 
५१ 


दिन दिन दिवाळी प्र टे ><-.2.. 
गाई म्हशी ओवाळी. | 

गाई म्हशी कुणाच्या ! 
लक्षुमणाच्या. 

लक्षुमण कुणाचा ! 
आहबापाचा. 

दे माई खोबर्‍याची वाटी. 
बाघाच्या पाठीत घालीन काठी. 


१. 


विठूचा गजर 
विठूचा, गजर हरिनामाचा 

झेंडा रोविला ॥ १॥ 
वाळवंटी, चंद्रभागेच्या काठी 

डाव मांडिला ॥२॥ 
विटीदांडू आणि लगोर्‍ऱ्यारचेंडू 

डाव मांडिला ॥२॥ 
आट्यापाट्या आणि हुतूतू गोट्या 
डाव मांडिला ॥४॥ 

ष्र 


३५, जोडाक्षरे 


(१) क॒--य क्य इतक्यात र्‍ पत्ता 
घृ-"यस्घ्य घ्या न्‌|-नन्न पन्नास 
च--य>च्य आमच्या न्‌|-न>न्न पन्नास 
झ--य>झ्य माझ्या लू--ल>नल्ल किला 
ड--य>ड्य गुंड्या ल्‌--ल>ल्ल किल्ला 
ढदु--य>ढ्य ओवब्यावर (३) तूसरस्त्र रात्र 
तू--यत्य त्याचे दूस-रस्नद्र चंद्र 
दू--य>द्य खांद्यावर श--ररश्र श्रीधर 
दू --य दच खांदयावर र्‌--यक्नर्य सूर्य 
नू|-यऱन्य न्याय र्‌-हन्यदह तऱ्हा 
प"य>प्य प्या (४)न्‌--मरन्म जन्म 
फू॒--य>फ्य चाफ्याची न॒--ह>न्ह न्हाऊन 
बू£्यऱ्ब्य आंब्याची म्‌--द> म्ह आम्ही 
र-य>ऱर्‍्य तार्‍याचा ल्‌--हऱ्ल्ह कोल्हा 
लू--यचल्य पेरूवाल्याचा ल्‌--हचऱल्ह्य कोल्ह्याचा 
ळु--य>व्या सगळ्यांना ल -- हघ > ल्ह्य कोल्ह्याचा 
कुलपच्यच. तगळयना स्‌--त>स्त दोस्ती 

(२) दू--टऱदडू हड षू--करष्क पुष्कळ 
दू--टऱ्दट हटूट पू--टनस्ट कष्ट 
ढडु--ठऱद विडल षूझ्टन्ष्ट करप्ट 
ठु[-ठऱठठ विठ्ठल षू--टू--र>ष्टू महाराष्ट्र 
त्‌।*त>त्त पत्ता 


षू--टू --र ष्ट महाराष्ट 


पड चन 


(अक्का) 
कच्चा (कच्चा) 
सज्जन (सजन) 
खड्डा (खड्डा) 
अन्न (अन्न) 
प्रसन्न (प्रसन्न) 
किल्ला (किल्ला) 
इयत्ता (इयत्ता) 
अण्णा 

अप्पा 

शाब्बास 

झिम्मा 

लग्न (लग्न) 

आग्रा 

शत्रुघ्न (शत्रुध) 
स्ब्च्छ 

बॅज़ेश्‍वरी (बजेश्वरी) 
ज्वारी 

राष्ट्रगीत (राष्ट्रगीत) 


दा 


वाचा पाहू 


आत्माराम 


उत्सष 
उद्‌धव (उद्धघ) 
पद्माकर (पद्माकर) 
द्र्षिड 

दूबारका (दारका) 
विंध्य 

भ्र्ष 


' च्वज 


स्थप्न 
शब्द (शद्ध) 


अभ्यास 


ष्र 


आश्‍विन (आश्चिस) 
! श्याम 


भास्कर 


प्राथना 


: ब्राम्हण (जाह्मण) 
! लक्ष्मण 


छू वी. - क. ०. कि; .- (४) -. र. क 
क सतत त क्काा क /त र 


श्र 


८८7७) व्र 


५,२५०७८-/॥) ८. २०! 


आपले राष्ट्रगीत 


१ जे व पिं म पी. आ ह पू 


जनगण मन अधिनायक जय हे 
भारत भाग्य विधाता | 
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, 
द्राविड, उत्कल, बंगा, 
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, 
उच्छतत जलंधि तरंगा, 
तव शुभ नामे जागे 
तव शुभ आशिष मागे, 
गाहे तब जय गाथा, 
जनगण मंगलदायक जय हे, 
भारत भाग्य विधाता । 
जय हे। जय हे। जय हे । 
जय जय जय जय हे । 


टी र 


च अ. "को वही”, 
२०७४, /॥) ८. 


न्यु 
तळ ल्य 1. क : [क आ. क रै भि की ी यी जि क | (त । | 
ह त. 1 ी र मरा ् ह आ पह न्यळ क. फे क्ली 
व ी ह कक नक रक डी न मन्ट व चा. र भे शो 


नच 
च 


८-26-->< 
0.29, 


“7. 


वल 


५९ ९४८०६ ४८०७ ५०१८->१९५-) 


